शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मधील मंजूर ग्रामपंचायतीच्या नावात 


अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२९/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०३ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, दि. २४.०१.२०२३ 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.२४.०१.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अमध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 


सदर विकास कामांमध्ये बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. २४.०१.२०२३ मधील परिशिष्ट अ अन्वये खालील विकास कामे मंजूर 


करण्यात आलेली आहेत. 
अ । जिल्हा | तालुका । क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
६ । हिंगोली | कळमनुरी ३८ | कांडली मौ.कांडली ता.कळमनुरी एजाज खान ५.०० 
३६यांचे घर ते रशिद खान धावंडेकर यांच्या 
घरापर्यंत सि.सि.रोड करणे. 
३९ । कांडली मौ.कांडळली ता.कळमनुरी इबाद खान ५.०० 
पठाण यांचे घर ते अफसर खान पठाण 
यांच्या घरापर्यंत सि.सि.रोड करणे. 
४० | कांडली मौ.कांडली ता.कळमनुरी कब्रीस्तान ५.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
४१ | कांडली मौ.कांडली ता.कळमनुरी शे.हफिज यांचे | ५.०० 
घर ते बाबर खान यांच्या घरापर्यंत 
सुभोभिकरण करणे. 
४२ | Hist मौ.कांडळी ता.कळमनुरी जफरुळा खान | १०.०० 


यांचे घर ते बबरखॉ यांच्या घरापर्यंत 
पेव्हरब्लॉक करणे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२९/का-९ 


४३ | कांडली मौ.कांडली ता.कळमनुरी सादेख मियाजान | ५.०० 
यांचे घर ते खाजामिया यांच्या घरापर्यंत 
पेव्हरब्लॉक करणे. 
एकूण ३५.०० 


उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या ग्रामपंचायतीच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधीकारी यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 


करावी. 
अ । जिल्हा | तालुका । क्र. | ग्रामपंचायत माचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये लाखात) 
६ | हिंगोळी | कळमनुरी| ३८ | रुद्रवाडी मो. रुद्रवाडी ता.कळमनुरी एजाज खान | ५.०० 
३६यांचे घर ते रशिद खान धावंडेकर 
यांच्या घरापर्यंत सि.सि.रोड करणे. 

३९ । रुद्रवाडी मौ. रुद्रवाडी ता.कळमनुरी Sale खान | ५.०० 
पठाण यांचे घर ते अफसर खान पठाण 
यांच्या घरापर्यंत सि.सि.रोड करणे. 

ri रुद्रवाडी मौ. रुद्रवाडी कांडली ता.कळमनुरी ५.०० 
HARA सुशोभिकरण करणे. 

if रुद्रवाडी मो. रुद्रवाडी ता.कळमनुरी शहो.हफिज |।५.०० 
यांचे घर ते बाबर खान यांच्या घरापर्यंत 
सुभोभिकरण करणे. 

४२ | रुद्रवाडी मौ. रुद्रवाडी ता.कळमनुरी AHS — | १०.०० 
खान यांचे घर ते बबरखॉ यांच्या 
घरापर्यंत पेव्हरब्लॉक करणे. 

४३ | रुद्रवाडी मौ. रुद्रवाडी ता.कळमनुरी सादेख ५.०० 
मियाजान यांचे घर ते खाजामिया यांच्या 
घरापर्यंत पेव्हरब्लॉक करणे. 
एकूण ३५.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२९/का-९ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३०३१७५४००२०१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 

P RAS H A NT DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 5139aab4819df96eb 16b0b66a000c20ad72 
3463: 400032, st=Maharashtra, 

DADASAHEB ANDHARE zt 28 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


